मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०२१९/प्र.क्र.५८/कार्यासन-११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०१९. 
पहा: १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१,वित्तीय सुधारणा,दि.१०.९.२००१. 
२. शासन निर्णय क्र.अस्थायी ०२१९/प्र.क्र.५८/कार्यासन ११,दि.०६.०३.२०१९. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.दि.११.०९.२०१९. 
४. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांचे पत्र ॥(०.५०७०/२०१९, दि.१८.०९.२०१९. 
शासन निर्णय: 


मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ३७४ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ 
च्या शासन निर्णयान्वये दि. ०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


२. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार त्यांच्या 
आस्थापनेवरील पुढील TEMA नमूद केलेली ३७४ अस्थायी पदे दि.०१.१०.२०१९ ते दि. २९.०२.२०२० 
पर्यंतच्या कालावधीत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
शिक्का ग सहायक प्रंबधक ०२ 
२ सहायक अधीक्षक ०७ 
३ मुख्य लिपीक 10१ | १ 
४ न्याय लिपीक ३६ 
५ दुभाषी ३६ 
& स्वीय सहायक ०८ 
लघुलेखक (उ.श्रे.) ३० 
लघुलेखक (नि.श्रे.) PD ० 
मुख्य रोखपाल ०३ 
i = ee | ० वरिष्ठ लिपीक ०३ 
।__११ | मुख्य टंकलेखक [eae 
१२ सहायक रोखपाल PD ० 
१३ लिपिक 10१ | १ 
१४ टंकलेखक ३९ 
१५ लिपिक टंकलेखक ७३ 
१६ वाहन चालक १२ 
१७ नाईक ०२ 
१८ शिपाई 48 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२१९/प्र.क्र.५८/कार्यासन-११ 


१९ हमाल १४ 
२० चपराशी Pt ० 
२१ स्वच्छक ०२ 
२२ मेहतर 1 6१ 
२३ उद्ववाहक 10१ 
२४ शिपाई (कंत्राटी पध्दतीने) ०३ 
२५ हमाल (कंत्राटी पध्दतीने) ०४ 
२६ चपराजी (कंत्राटी पध्दतीने) ०३ 
२७ सफाईगार (कंत्राटी पध्दतीने) ०३ 

एकूण पदे ३७४ 


३. यासाठी होणारा खर्च मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई या कार्यालयासाठी मागणी क्र.जे- 
१,२०१४,न्यायदान,(०००)१०७ इलाखा WE दंडाधिकारी न्यायालये, (००),(००)(०१) इलाखा शहर 
दंडाधिकारी न्यायालये (अनिवार्य)(२०१४ ०२३४) ०१- वेतन या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२०२० या 
वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


8, सदर शासन foe fea विभागाच्या ara निर्ण क्रमांक पदनि 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.११.०९.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१९१८३३०४५९१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन करण्यात येत आहे. 


antosh Sampatti Navagire 
Of Maharashtra, ou=La\ 


10032, st=I 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
S a n t 0 5 h 5 a mM p a t t । : 21 यी 
Navagire relat ota 


Date: 2019.09.19 18:38:25 +05'30" 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 


rashtra, 
[8357 9cbedaaaef30f215ced 


प्रत: 


) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

) मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) वित्त विभाग, व्यय-५/ आ.पु.क.कक्ष /अर्थसंकल्प ११,मंत्रालय, मुंबई. 
) विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/कार्या-२३,मंत्रालय, मुंबई. 

) निवडनस्ती (कार्यासन ११ 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


